कुस्ती कलेचा विकास कुस्तीगिरांना मानधन 
सन २०२३-२४ निधी वितरित करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : क्रीडायो-२२२२ /प्र.क्र. ११३/क्रीयुसे -२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १० जानेवारी, २०२४. 


वाचा 
१. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. क्रीडाधो २०१९/प्र.क्र.३४/क्रीयुसे-२, 
दि. ०७/०५/२०२१, 
२. आयुक्त क्रीडा व युवक सेवा, यांचे पत्र क्र.६५ वी रा.कु. कु.मानधन/प्रस्ताव/२०२३- 
स्पर्धा/२३/का.६/३१७७, दि. २०/०९/२०२३ 
प्रस्तावना 


राज्यातील कुस्ती कलेची परंपरा जोपासण्यासाठी तसेच कुस्तीगीराच्या गुणांचा विकास होण्याच्या 
दृष्टीने त्यांना प्रात्साहन देण्यासाठी मानधन देण्याची योजना दि. १७.९.१९९४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
सुरू करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार माती व गादी विभागातील वजन गटनिहाय क्रमांक प्राप्त करणाऱ्या 
कुस्तीगीरांना तसेच सहभागी कुस्तीगीरांना मानधनाचे दर वेळोवळी सुधारित केलेले आहेत. जागतिक 
कुस्ती संघटनेने कुस्ती स्पर्धाच्या वजनगटात बदल केल्यामुळे कुस्ती स्पर्धाच्या वजनगटातील बदल तसेच 
मानधनाचे दर दि. ०७.०५.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सुधारित केलेले आहेत. त्यानुसार वरीष्ठ 
(फ्रीस्टाईल) गादी विभाग, वरीष्ठ (फ्रीस्टाईल) माती विभाग, ग्रीकोरोमन वरिष्ठ गट, उदयोम्नुख (कुमारगट) 
आणि प्राविण्यधारक महिला कुस्तीगीर या पाच विभागातील विविध १० वजन गटातील १ते ३ क्रमांकावरील 
४ खेळाडूना (कुस्ती खेळात दोन खेळाडूंना तृतीय क्रमांक दिला जातो) गटनिहाय वार्षिक मानधन दिले जाते. 
भारतीय कुस्ती संघाच्या मान्यतेने राष्ट्रीय तालीम संघ व संस्कृती प्रतिष्ठान द्वारा दि.१० 
जानेवरी ते १४ जानेवारी २०२३ या कालावधीत आयोजित करण्यात आलेल्या “६५ व्या वरीष्ठ 
राज्य अजिंक्यपद गादी व माती कुस्ती स्पर्धा व महाराष्ट्र केसरी किताब स्पर्धा मानधनाबाबत” 
कुस्ती कलेचा विकासासाठी कुस्तीगीरांना मानधन देण्यासाठी निधी मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात “मागणी क्र. ई-३, २२०४- क्रीडा व युवक सेवा, १०४- 
क्रीडा व खेळ, (०५) राज्य संघाची प्रतिनियुक्ती (०५) (०८) शालेय क्रीडा स्पर्धा आयोजन (२२०४ 
५६३५) (३५) वेतनेतर अनुदान” या लेखाशिर्षाखाली रू. ६१.५६ लक्ष निधी उपलब्ध करून दिला 
आहे. ६५ व्या वरीष्ठ राज्य अजिक्यपद गादी व माती कुस्ती स्पर्धेतील विजेत्या कुस्तीगिरांसाठी 
रू.४३,००,०००/- (अक्षरी रू.त्रेचाळीस लक्ष wad ) इतका निधी सदर लेखाशिर्षामधून वितरीत 
करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. तसेच, सदर निधी खर्च करण्यासाठी खालील अटी व शर्तीची पुर्तता करणे आवश्‍यक राहील:- 
|. उपरोक्त निधी आवश्‍यकतेनुसार मान्य निकषानुसार खर्च करण्यात यावा. ज्यावेळेस निधी 
प्रत्यक्ष खर्च करावयाचा त्याच वेळी आंहरीत करावा. शासन लेख्याबाहेर बँक खात्यात हा 
निधी ठेऊ नये. 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडायो-२२२२ /प्र.क्र. ११३/क्रीयुसे -२ 


॥. सदरचे अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आले आहेत त्याच प्रयोजनासाठी खर्च 
करण्यात यावे. 

॥. राज्य शासनामार्फत वेळोवेळी वित्त विषयक निर्गमित करण्यात आलेले विविध आदेशा / 
नियम /शासन निर्णय वित्तीय नियमावली यांची अंमलबजावणी करुन वरील वितरीत 
तरतूदीचा विनियोग करण्याच्या अधीन राहून उपरोक्‍त तरतूद वितरीत करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 

३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं २०२३/ प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२ एप्रिल, 
२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागाला दिलेल्या अधिकारास अनुसरून तसेच नियोजन विभाग अनौपचारिक 
संदर्भ क्र.३२२/का.१४७१, दिनांक १७/११/२०२३ व वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.११३१/२०२३/व्यय- 
५, दिनांक २८/१२/२०२३ नुसार त्या विभागांनी दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत असून सदर 
परिपत्रकामधील अटी व शार्तीचे काटेकोरपणे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०११०१८०७०३५३२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
DNYANESHWAR बयाणा 


2.5.4.20=190ce31a764c50caee9a 1 1b81ac560fcOd85bb0ebc377F46c4fc004 
Oaae47135, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialINumber=05AE420767 1 9D0FCESDC8ACF3A44FBA50819DDOD088B25 
A2D0D7CDE0256A48B0, cn=DNYANESHWAR ASARAJI AVHAD 


Date: 2024.01.10 18:06:53 +05'30' 


(ज्ञानेश्वर आव्हाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१.मा.राज्यपाल,महाराष्ट्र राज्य. 

२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव. 

३. मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव. 

४. मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन , मुंबई 

५. मा. सभापती / उपसभापती, विधानपरिषद, विधानभवन , मुंबई 

६.मा.मंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
७.मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 

८. मा. राज्यमंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

९. सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य यांचे स्वीय सहायक. 

१०. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

११ .आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

१२. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर, 

१३. महालेखापाल (लेख), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर 

१४ .अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई(क्रीडा संचालनालयामार्फत) . 

१५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

१६. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

१७ .लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
१८ .सर्व उपसंचालक व जिल्हा क्रीडा अधिकारी (क्रीडा संचालनालयामार्फत), 

१९ .वित्त विभाग व्यय ५-/अर्थ -८ , नियोजन विभाग (का. १४७१) मंत्रालय मुंबई, 
२० .कार्यासन अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२१. निवड नस्ती (क्रीयुसे-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


